विभागीय /जिल्हा/ तालुका आस्थापनेवरील 
अस्थायी पुरवठा पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शुध्दीपत्रक क्रमांक : अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६१/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :६ मे, २०२२. 


वाचा :- 9) विभागाचा शासन निर्णय क्र.अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६१/दि.१/१०/२०२१. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२.०२.२०२२. 
३) या विभागाचे दि.१२/४/२०२२ चे आदेशा. 


-: शासन शुध्दीपत्रक:- 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील विभागीय/ 
जिल्हा/ तालुका स्तरावरील विविध योजना/कामासाठी विविध योजनेअंतर्गतची ७३४ अस्थायी पुरवठा 
पदांना संदर्भ क्र.०३ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक २२/२/२०२२ ते दिनांक ३१/८/२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. संदर्भ क्रमांक 3 येथील शासन निर्णयातील TEA क्रमांक ४ पुढीलप्रमाणे 
वाचावा. 


जिल्ह्याचे नांव निरीक्षक | वरीष्ठ लिपिक | टंकलेखक | एकूण 


प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रत्येकी एक पद 

याप्रमाणे २४ जिल्ह्यांसाठी पदे (चंद्रपूर, 

गडचिरोली, गोंदिया, उस्मानाबाद, 

हिंगोली, लातूर, रत्नागिरी, नंदूरबार, 
9 


वाशिम व बृहन्मुंबई हे जिल्हे वगळून ) 
१ 
४ कक 


दिनांक १२/४/२०२२ च्या आदेशामधीळल अन्य अटी व शर्ती कायम राहतील. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६१/ना.पु.१५, 


२. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०५०९१४५७१६५४०६ 

असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAJANAN RAMDAS DESHMUKH 
Date: 2022.05.09 14:57:55 +05'30' 


(गजानन रा.देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) सर्व विभागीय आयुक्त. 
२) सर्व जिल्हाधिकारी. 
3) सर्व उपायुक्‍त (पुरवठा). 
४) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 
५) अन्नधान्य वितरण अधिकारी, पुणे, सोलापूर, नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
८) महालेखापाल -१, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

९) महालेखापाल -१, महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा), मुंबई 

१०) महालेखापाल -२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

११) महालेखापाल -२, महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा), नागपूर. 
१२) महालेखापाल -१, महाराष्ट्र (वाणिज्य लेखा परीक्षा), महर्षी कर्वे रोड, मुंबई २०. 
१३) वित्त विभाग (व्यय -४), मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
) 
) 


१४) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प १९), मंत्रालय, मुंबई 32. 

१५) कार्यासन अधिकारी, ना.पु.१२, १६-ब, १८, १९, २८ व २९, 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई ३२. 

१६) निवड नस्ती (कार्यासन ना.पु.१५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


